शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बुलढाणा या 
संस्थेस राज्य योजनांतर्गत यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१२४/प्रशा-१, 
गो. ते. रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: १) झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 

॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य- 

८, दिनांक २६/०७/२०१७ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 

उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७ 

8) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग- 
४, दिनांक ०७/०५/२०२१ 

५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. डीएमईआर- 
२२०११/३५६/२०२३-पीआरओसी१, दिनांक ०१.०१.२०२४. 


> 


AN 
~~ 


शासन निर्णय: 

विभागाच्या अधिपत्याखाली नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बुलढाणा या 
संस्थेस राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद, नवी दिल्ली यांचे मानकानुसार या संस्थेसाठी सन या २०२४ 
वर्षापासून प्रथम वर्ष अभ्यासक्रम सुरु करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यठालयाचे निरीक्षण करण्यासाठी सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून रु.२,१३,९४,६४०/- (रुपये दोन कोटी तेरा लक्ष चौयाण्णव- हजार 
सहाशे चाळीस wad सर्व करांसहित इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रती नग दर एकूण किंमत 
(सर्व करांसहित) । (सर्व करांसहित) 


धों मायक्रोस्कोप (स्पेसिफाईड अँज इन me eee bios 
पॅथोलॉजी) र 6 


२ | कल्वर प्लेट/पेट्री डिहोस (१० पीस पॅक, ।३० | ५८०० 202422420 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१२४/प्रशा-१ 


3 Tae वॉरेक इंक्युलिडिंग पॅश्वार १  ।९९०८०० ९९०८०० 
४ फॅसिलीटी फार हिटींग स्लाईड (१ १५८२०० १५८२०० 
षु एनारेबिक sted fae ५८६०० ५८६०० 
६ अँटोक्लेव a | ४५८६०० ४५८६०० 
७ बॅलेस इलेक्टोनिक डिजिटल शिश १५८४०० १५८४०० 
८ बायोसेफिट कॅबिनेट टाईप-२अ a | ४९८३०० ४९८३०० 
९ बिओडी इंक्युबिटर 2 | र १९७२०० 
pq सेट्रिफयुज 2 | ५८६०० ११७२०० 
।११__ | सीओर इक्युबिटर/कंडल जार ।१__| १५२६०० १५२६०० 
१२ | कॅम्प्युटर युनिट 2 । ९८३०० १९६६०० 
१३ | डिप फ्रिजर-२० से अंड डिप फ्रिजर ।१__| ४८५००० ४८५००० 
१४ डिस्टलवॉटर We a ५५७०० ५५७०० 
१५ । इलिजा रिडर विथ वॉशर (१ | ६५०२०० ६५०२०० 
१६ =| हॉट इअर ओहन २ | ८९६०० १७९२०० 
१७ । इंक्युबिटर 2 । ८८७०० १७७४०० 
१८ । लंब रेफ्रिजेरेटर (मिनिमम ४०० लिटर) a= २९८६०० २९८६०० 
१९ OPPS फलो द्वि ४५०००० ४५०००० 
२० । मायक्रोमिटर आय पिस २ | ४८०० ९६०० 
२१ । मायक्रोमिटर स्टेज 2 | ४९० ९८०० 
२२ | मायक्रोस्कोप बायनाकुलर १६ | ५९८०० ९५६८०० 
२३ ।मायक्रो विथ युनिर्व्हरल्स कंडेन्सर 

FASC ऑईलइमेल्सठान, ब्राईट फिल्ड, a २९८६०० २९८६०० 

फेस कॅन्ट्रास्ट अँड डार्क ग्राउंड 
२४ «| पीएच डिटरमेनिठठान अँप्रेटस 2 | ३५६०० ७१२०० 
२५ «| सिरिअम इंसप्रेटर्स re ५५२०० ५५२०० 
२६ । व्हिआरडीएल शोकर as | ८७२०० ८७२०० 
२७  । व्हेरटेक्स मिक्सर ae ४५९०० ४५९०० 
२८ «| वॉटर बॉथ विथ व्हरायबल CHa Re el 4Q300 ५२३०० 
२९ । ऑईल-इम्रेशान लेन्स फॉर स्टुंडट : 

मायक्रोस्कोप a ७024 
३० । कॉलीनी क्वाउंटर व्यि ५२१०० ५२१०० 
३१ =| अटीबोटिक डिस्क फॉर अंटीबायोटिक 

स्पेबेलिटी टेस्टिंग धं ति eos 
३२ | अँटीबायोटिक जोन स्केल १० २१५०० २१५००० 
३३ __ अटीसेरा-डॉलेमोनेला २ | ५८९०० ११७८०० 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१२४/प्रशा-१ 


३४ __ अँटीसेरा-शिगेलाडिसेन्टेरिया २ | ५८९०० ११७८०० 
३५ | अटीसेरा-शिगेलाफलेक्सनारी 2 | ८८९०० १७७८०० 
३६ । अँटीसेरा-शिगेलासोनी 2 | ५८९०० ११७८०० 
३७ | अंटीसेरा-व्हिब्रोओ कॉलरा 2  । ५८९०० ११७८०० 
३८ «| एटीसीसी स्ट्रे- इंटरुचुस फेकलीस an tee see 
28293 
३९ | एटीसीसी स्ट्रेन-इ.कोली २५९२२ २ | २७२०० ५४४०० 
४० | एटीसीसी स्ट्रेन-इ.कोली ३५२१८ 2 । २३६९० ४७३८० 
४१ । एटीसीसी स्ट्रेन -स्युडोमोनोस एरुगिनोसा a: वि तला 
२७८५३ 
४२ | एटीसीसी स्ट्रेन स्टॅपिळोकोकस aa 
२ २५६०० ५१२०० 
२५९२३ 
४३ | एटीसीसी स्ट्रेन- स्युडोमोनोस एरुगिनोसा a कर Meets 
28293 
४४ | मायक्रोपीपेट-मल्टी चानेल 2 | ६०००० 420000 
४५ | मायक्रोपीपेट- Rees चॉनेल We silty ott ca ९५६०० ९५६०० 
४६ । डिजिटल थरमोमिटरस ऑफ डिफरंट 
२० २५०० ५०००० 
CHAT 
४७ | -co U fey far विथ युपीएस ।०१_ | ५९८९०० ५९८९०० 
४८ | मायक्रोसेट्रीफयुज/रेफ्रोजेरेटर सेट्रिफयुज aa २५८९०० २५८९०० 
४९ प्रशानल प्रोटेक्टीव्ह say (Hg) | १०० | ५२ ५२०० 
५०  । व्हायरल ट्रांन्सपोर्ट मिडीया (व्हीटीएम) ५. | १५८० ७९००० 
५१ | ae आंदर कंझ्युमेबळ किट WI 
रिक्‍्वाइड फॉर व्हॅराळॉजी = eee 133 
५२  । मॅग्निफाईग ग्लास विथ मेटल हॅन्डल १० | ५९० ५९०० 
५३ | मेटल PRT मशीन al ४९८००० ४९८००० 
५४ | पोस्टमार्टम इंटयुमेंट सेट कंम्पलेट ae i २९८००० २९८००० 
५५ ।सक्कानपंम्प २ ५८२०० ११६४०० 
५६ ।फिर्ल्टींग॒अप्रेटस Brora Pa २९९०० २९९०० 
५७ । फिल्टर अड मिलीपोअर फिल्टर-इच 2 २५६०० ५१२०० 
५८ | डिस्कीटोअर 8 २५८०० १०३२०० 
५९ । व्हयुम SRI 2 । २९८०० ५९६०० 
go | अँप्रोन प्लॅस्टिक फार पोर्टमोर्टम | Joo | ९० ९००० 
६१ | अँप्रोन रुब्बर फार पोर्टमोर्टम २० | ५१० १०२०० 
६२ । लिओफिलायझर a | ८९०६०० ८९०६०० 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१२४/प्रशा-१ 


६३ । यु.व्ही.ट्रांन्सटयुम्युलेटर विथ फोटोग्राफी १ | १६५८०० १६५८०० 
६४ | कॉलनी क्वाउंटर fa | 42400 42400 
६५ | oles ba +9 foal Geiss ae | ९९८५०० ९९८५०० 
६६ | फेस क्वान्ट्रक्ट मायक्रोस्कोप ae २९८६०० २९८६०० 
६७ | cra मिक्सर ae | ४५९०० ४५९०० 
६८ | इलेक्ट्रीक बलेन्स fa | १५८४०० १५८४०० 
६९ । मायक्रोफयुज ca २५८९०० २५८९०७ 
७० अल्ट्रा सेंट्रिफयुज फलोरोसेट ee bees 

मायक्रोस्कोप 
७१ «| फलोरोसेट ae ४९८६०० ४९८६०० 
७२ ।ड्रग डिलीव्हरी सिस्टिम मिटर डोस 

SOY स्पेसर नसल स्प्रे ट्रांन्स डर्मल | ४८६०० ४८६०० 

प्याचेस इन्सुळीन पेन 
७३ | सॅम्पल ऑफ व्हेरिएस ST ORAS Aa ८६०० ८६०० 
७४ | सिम्युलेशन मॉडेल फोर SARI Sith 

रुट ऑफ अमिनीस्ट्रेशन सेट ऑ ३९८९०० ३९८९०० 

रुट ऑफ SPARC सेट ऑफ १० 
७५ | कम्प्युटर आसेस्टेड लर्निंग लब Sa | ३५०००० ३५०००० 
७६ । कंम्प्युटर विथ प्रिंटर 2 ९८५०० १९७००० 
७७ | अनथ्रोमॅटिक सेट इंक्युल्डिंग २ | ९५६०० १९१२०० 
७८ | डिजीटल पीएच मिटर a. | ३५६०० ३५६०० 
७९ । डिजिटल स्पेक्ट्रोमिटर ध्वनि २६५२०० २६५२०० 
८० | केमिकल बॅलेन्स el 942400 942400 
८१ | डेस्टीलेड़ान WE a =| १५२३०० १५२३०० 
८२ | रेफ्रिरेटर कि ७५२०० ७५२०० 
८२ सेट्रिफयुज ee ५८९०० ५८९०० 
८४ स्लाईड वोर्मीग टेबल (ह. १५८२०० १५८२०० 
८५ | हाट प्लेट el २५९०० २५९०० 
८६ । स्पेक्ट्रोस्कोपी लेन्स विथ अडजेस्टेबल गाडा कका 

स्लाईट 
८७ «| डिस्कड़ान सेट कम्पलेट ३० | १२८०० ३८४००० 
८८ डिजिटल बीपी इंटयुमेट aes) ४००० ४०००० 
८९ स्टेथोस्कोप fo | 2000 ७०००० 
९० । GST मशीन फार डेड बॉडी ae | २९८००० २९८००० 
९१ | अँटोस्पी टेबल a ५९८००० ५९८००० 
९२  _स्ट्रायकर टाईप अँटोस्पी सॉ. विथ ae 324000 324000 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१२४/प्रशा-१ 


अँसेसरिज 
९३  । GST मशीन फॉर फेक्टस ae ४००० ४००० 
९४ । डिस्कड्ठान सेट Has] ae १२८०० १२८०० 
९५ ।ब्रेननिप ३ | ५००० १५००० 
९६ हॅक सॉ 3 2g 00 (७८०० 
९७ । Ra alae लिफट अंड राईट a ६८६०० ६८६०० 
र्ट मेजरिंग टेप a =f १५०० १५०० 
९९ । मॅगनिफाईंग ORT ५. | Yoo 2400 
१०० | एक्सरे व्हियु बॉक्स (४ इन वन) ae १५२५०० १५२५०० 
(११... टुथ एक्साट्रक्टर SHC अंड राईट a | ३७८०० ३७८०० 
१०२ | हॅन्ड सेट हिट सिटर a | 34400 34400 
१०३ | इंटयुमेट gist} ae | ७८००० ७८००० 
१०४ | रिअक्टल थम्नोमिटर षु ५०० २५०० 
१०५ | पोर्टबल एक्सरे मशीन cae ४९८००० ४९८००० 

एकुण | २,१३,९४,६४०/- 

अटी :- 


१) सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी 
उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 

२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

३) सदर फर्निचर साहित्य खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा शासन निर्णय, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक 
२४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्ळेस (Gem) 
पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 

४) सदर फर्निचर साहित्याची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 

५) सदर फर्निचर साहित्यासाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१२४/प्रशा-१ 


&) 


Go 


2. 


सदर फर्निचर साहित्याची/ साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून 
त्यानुसार साधनपुरवठा करु WHI किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन 
निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी 
प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित फर्निचर साहित्याचा Sarda इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 

मुख्य सामुग्री व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 
राहील. 

सदर विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


) उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


प्रस्तुत विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर 


करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१२४/प्रशा-१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१४१३५९५२३५१३ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
SUDHIR पर 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406 
105963bc456f1e1e8621e5917d8305, 
pe ICode=400032, Mi rashtra, 
JAYA S H ETTY INumber=E9D37D499A521B728AEB3DC8EC3 
8B759420308B9FD7816002B4AFOFFBF1111D7, 
SUDHIR JAYA SHETT" 
Di 2024.02.14 23:19:02 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
२. महालेखाकार-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बुलढाणा. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा. 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


